RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक ६४] 


गुरुवार , मे १९ , २०१६ / वैशाख २९ , शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १४७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
तिसरा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक १ ९ मे २०१६ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र 

वीज शुल्क अधिनियम , १९ ५८. 
क्रमांक इएलडी. २०१५ / प्र.क्र .२९ ४ / ऊर्जा-१.- ज्याअर्थी, वीज 

शुल्क अधिनियम (१९ ५८ चा ४० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या कलम ३ चे पोट कलम (१) तसेच या अधिनियमासोबत जोडलेल्या अनुसूचीतील भाग 
क , ख, ग, च व छ नुसार याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढलेल्या शासकीय अधिसूचना उद्योग , ऊर्जा व कामगार 
विभाग क्र . इएलडी.२०१५/ प्र.क्र .२१ /ऊर्जा-१, दिनांक १३ एप्रिल २०१५ द्वारे महाराष्ट्र शासनाने , उक्त अधिसूचने सोबत जोडलेल्या सारणीतील 
स्तंभ (२ ) मध्ये नमूद केलेल्या घटकांनी वापरलेल्या ऊर्जेवर उक्त सारणीतील स्तंभ ( ३) मध्ये प्रत्येक भागासमोर नमूद केलेल्या दरानुसार विद्युत 
शुल्क आकारण्यात आले आहे ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग , क्र . अपाऊ . २०१५ / प्र.क्र .४ ९ /ऊर्जा-७, दिनांक २० जुलै 
२०१५ अन्वये राज्याचे नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत ( अपारंपारिक ऊर्जास्त्रोत ) यापासून वीज निर्मितीच्या पारेषण संलग्न प्रकल्पांसाठी एकत्रित 
धोरण-२०१५ जाहीर केले आहे ( यात यापुढेजिचा उल्लेख “ योजना " असा करण्यात आला आहे .) आणि सदर योजनेत राज्यात ऊसाची चिपाडे 
किंवा कृषी अवशेषांवर आधारित सहवीज निर्मिती प्रकल्प, लघु जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प , सेंद्रीय पदार्थावर आधारित ऊर्जाप्रकल्प, 

औद्योगिक 
टाकाऊ पदार्थांपासून वीज निर्मिती प्रकल्प आणि सौर ऊर्जेपासून वीज निर्मिती प्रकल्प (यात यापुढे याचा उल्लेख “नमूद प्रकल्प ” असा करण्यात 
आला आहे) यातून निर्माण होणाऱ्या वीजेचा वापर स्वतःच्या वापरासाठी केल्यास आणि महाराष्ट्र ऊर्जाविकास प्राधिकरण ( महाऊर्जा) कडे नोंदणी 
केलेले प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याच्या दिनांकापासून पहिल्या दहा वर्षांकरिता विद्युत शुल्क आकारले जाणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने उक्त प्रकल्पांनी वापरलेल्या जागांच्या वर्गाच्या संबंधात वापर झालेल्या 
वीजेच्या संदर्भात वीज उत्पादनाच्या किंवानिर्माण कार्याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी उक्त अधिनियमासोबत जोडलेल्या 
अनुसूचीच्या भाग छ अन्वये देय असलेल्या संपूर्ण वीज शुल्कांच्या प्रदानातून सूट देणे इष्ट आहे . 


( १ ) 


भाग चार - ब - १४७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे १ ९, २०१६ / वैशाख २९ , शके १९ ३८ 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र वीज शुल्क अधिनियम (१ ९ ५८ चा ४० ) यांच्या कलम ५ क द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त सारणीच्या स्तंभ २ मध्ये उल्लेख केलेल्या प्रकल्पांकडून वापरलेल्या वीजेवर तक्त्यातील स्तंभ ३ मध्ये 
विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या कालावधीसाठी , उक्त अधिनियमाच्या अनुसूचीच्या भाग छ अन्वये देय असलेले संपूर्ण विद्युत शुल्क भरण्यातून पूर्णतः 
सूट देण्यात येत आहे . 


तक्ता 


अ.क्र . 


प्रकल्प 


कालावधी 
( ३ ) 


१ 


१० वर्षे 


२ 


१० वर्षे 


( २ ) 
ऊसाची चिपाडे किंवा कृषी अवशेषांवर आधारित सहवीज निर्मिती प्रकल्प 
लघु जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प 
सेंद्रीय पदार्थावर आधारित ऊर्जा प्रकल्प 
सौर ऊर्जेपासून वीज निर्मिती प्रकल्प 
औद्योगिक टाकाऊ पदार्थांपासून वीज निर्मिती प्रकल्प 


१० वर्षे 


३ 
४ 


१० वर्षे 


५ 


१० वर्षे 


अटी : 


(१ ) विद्युत शुल्क भरण्यापासून सूट ही प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याच्या दिनांकापासून पहिल्या १० वर्षांकरिता देण्यात येईल. 

( २) या अधिसूचनेत नमूद प्रकल्पांनी महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरण ( महाऊर्जा) यांच्याकडे नोंदणी केल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर 
विद्युत शुल्क सूट / सवलत लागू होईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


न . नं . पाटील, 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे १ ९, २०१६ / वैशाख २ ९, शके १ ९ ३८ 


eu 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 19th May 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ELECTRICITY DUTY ACT , 1958 . 

No. ELD . 2015 /CR - 294 /NRG - 1.— Whereas , by the Government Notification , Industries , 
Energy and Labour Department, No. ELD . 2015 /CR - 21/NRG - 1, dated the 13th April, 2015 issued 
in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 3 read with PARTS A , B , C , F and 
G of the Schedule appended to the Maharashtra Electricity Duty Act (XL of 1958 ) (hereinafter 
referred to as " the said Act" ), the Government of Maharashtra has levied the electricity duty in 
respect of the consumption of energy to the premises falling under PARTS mentioned in column 
(2 ) of the Table appended to the said notification , at the rates mentioned against each of the PART, 
in column ( 3 ) of the said Table ; 

Whereas , the Government of Maharashtra has , vide Government Resolution , Industries , 
Energy and Labour Department, No. NCE - 2015 / C.R.49/Energy - 7 , dated 20th July 2015 , declared 
the Maharashtra s Comprehensive Policy for Grid - connected Power Projects based on New and 
Renewable (Non -Conventional) Energy Sources , 2015 ( hereinafter referred to as " the said Policy " ) 
and under the said policy, exemption is given from the payment of electricity duty in respect of 
the consumption of the energy by the Bagasse or Agricultural Waste based Co -generation Power 
Projects, Small Hydro Power Projects , Biomass based Power Projects , Industrial Waste based 
Power Projects and Solar Power Projects established for captive use in the State of Maharashtra 
and registered with the Maharashtra Energy Development Authority (MEDA ), for the period of 
ten years from the date of commencement of production or activity (hereinafter referred to as 
" the said Projects " ); 

And whereas, the Government of Maharashtra considers it necessary , in the public interest, 
to exempt, the consumption of energy in respect of the class of premises used by the said Projects , 
from the payment of whole of the electricity duty payable under PART G of the Schedule appended 
to the said Act . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by section 5A of the Maharashtra Elec 
tricity Duty Act (XL of 1958 ), the Government of Maharashtra hereby exempts the consumption 
of energy in respect of the class of premises used by the said Projects mentioned in column (2 ) of 
the TABLE appended hereto , from the payment of whole of the electricity duty payable under 
PART G of the Schedule appended to the said Act , for the period mentioned against each of the 
said Projects in column ( 3 ) of the said Table . 

TABLE 


Sr. 


Period 


( 1 ) 


( 3 ) 


1 


10 years 


Project 

( 2 ) 
Bagasse or Agricultural Waste Based Co - generation 
Power Projects 
Small Hydro Power Projects 
Biomass Based Power Projects 
Solar Power Projects 
Industrial Waste Based Power Projects 


2 


3 


10 years 
10 years 
10 years 
10 years 


4 


5 


( 1 ) 


Terms : 

The exemption for payment of electricity duty for the first ten years will be given from 
the establishment of projects . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे १९ , २०१६ / वैशाख २ ९ , शके १९ ३८ 


( 2 ) 


The exemption for payment of electricity duty will be given to the projects mentioned in 
this notification after producing registration certificate of Maharashtra Energy 
Development Authority (MEDA ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N. N. PATIL 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


